महाराष्ट्र शासन 


क्र. बीसीएच-२०२३/प्र.क्र.१५४/शिक्षण-२ 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १२ मे, २०२३ 
विषय:- भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना, लेखाशिर्ष २२२५, ई७७७ या 
योजनेखाली तरतूद वितरीत करण्याबाबत.... 


वाचा : १. वित्त विभाग,शासन परिपत्रक,क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३,दिनांक 92 एप्रिल,२०२३ 
२. शासन ज्ञापन समक्रमांक दिनांक १८.४.२०२३ 

ज्ञापन :- 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना लेखाशिर्ष २२२५ ई७७७,३१ सहायक अनुदाने या 
लेखाशिर्षाखाळी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी रू.१५००००.०० लक्ष (अक्षरी रूपये एकडोपन्नास कोटी) 
इतकी तरतूद अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेली आहे. वित्त विभागाने दिनांक १२ एप्रिल,२०२३ च्या शासन 
परिपत्रकान्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार पहिल्या तिमाहीकरीता (एप्रिल,२०२३ ते जून,२०२३अखेर) अनिवार्य व 
कार्यक्रमाअंतर्गत रूपये १५ कोटी इतका निधी संदर्भाधीन शासन ज्ञापनान्वये वितरीत केलेला आहे. आता, सदर 
योजनेअंतर्गत सन २०२२-२३ पर्यंतचे दायित्व विचारात घेवून सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात खालील तक्त्यात 
नमूद केल्यानुसार रू.६० कोटी (अक्षरी रूपये साठ कोटी फक्त ) इतका निधी वितरीत करण्यास व खर्च 
करण्यास या MAIR मान्यता देण्यात येत आहे:- 


(रूपये हजारात) 

अ. | लेखाशिर्ष व उद्दिष्ट सन २०२३-२४ ची | १० टक्केच्या मर्यादेत | सन २०२२-२३ पर्यंत 

क्र अर्थसंकल्पीत वितरीत तरतूद = | ear दायित्वासाठी 

तरतूद (हजारात) (हजारात) (हजारात) 
शि २ ३ 1 छं षु 
णि २२२५ ई७७७,३१ सहायक १५००००० १५०००० ६००००० 
अनुदाने वेतनेतर 
२. सबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी उपरोक्‍त विवरणातील रकाना क्रमांक ५ मध्ये वितरीत करण्यात 


आलेल्या तरतूदीच्या मर्यादेत खर्च करावा. सदर निधी खर्च झाल्यावर त्याबाबतचे खर्चाचे विवरण 
(जिल्हानिहाय खर्च/लाभार्थी संख्या) व उपयोगिता प्रमाणपत्र न चुकता शासनास सादर करावे. सदरील निधी 
पूर्ण खर्च झाल्याबाबत नियंत्रक अधिकाऱ्याच्या प्रमाणपत्रासह उर्वरीत निधी मागणीबाबतचा प्रस्ताव शासनास 
सादर करावा. 

उपरोक्त योजनेअंतर्गत चाळू आर्थिक वर्षातील खर्चाचे तसेच मागील खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे 
नियंत्रक अधिकारी यांनी तपासण्याच्या अधीन राहून निधी खर्च करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकाऱ्यांची 
राहील. तसेच,वित्तीय नियमावली,महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका यानुसार वेळोवेळी वित्त विभागाने निर्गमित 
केलेल्या अटी व शर्तीनुसार सदर निधी खर्च करून कोणतीही वित्तीय अनियममितता होणार नाही,याची दक्षता 
घेण्याची जबाबदारी आयुक्‍त,समाज कल्याण आयुक्‍तालय,पुणे यांची राहिल. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीसीएच-२०२३/प्र.क्र.१५४/शिक्षण-२ 


8. 


सदर ज्ञापन हे वित्त विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र.४९८/व्यय-१४,दिनांक ¥.4.2023 अन्वये मिळालेल्या 


सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


षु 7 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०५१२१५३३४४१९२२ असा आहे. हे शासन ज्ञापन डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने तात 
ANIL KONDAJI secret scraet oan 


5.4.20=9004dcdaa635070d60922aaaSdec8888d343a47356798 
6c9cf27e4353d60eS 1, postalCode=400032, st=Maharashtr 


st=Mahar: 
erialNumber=FD9B93035F4DA 174C04FA71634FE1F6AA493C7 
8A5335F985651F937888DF7A89, cn=ANIL KONDAJ! AHIRE 
Date: 2023.05.12 15:36:03 +05'30' 


(अ. कों. आहिरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


AYA, GAT कल्याण,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

महालेखापाल,१ व २( लेखा व अनुज्ञेयता ),महाराष्ट्र,मुंबई / नागपूर 
महालेखापाल 9/2 (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

वित्त विभाग (व्यय-१४/अर्थ-७), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 


. प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण सर्व 
. सहाय्यक आयुकत, समाज कल्याण सर्व 

. जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी सर्व 

९. 


निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 


१०. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१२. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. निवडनस्ती (शिक्षण-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


